सुमन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील एकूण 903 
संस्थांची सुमन संस्था म्हणून निवड 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र.४८३(भाग-२)/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: ०४ मार्च, २०२२ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-२०२०/प्र.क्र.४८/ कु.क. दिनांक : 
१९.०५.२०२१ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः सुमन-२०२१/प्र.क्र.४८३/ कु.क. दिनांक 
:0२.०८.२०२१ 
३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य, 
पुणे यांचे जा.क्र.राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १० (ब)/न.क्र./”सुमन का.बाबत शासन 
निर्णय/७७०५५-०५७/२०२१, दि.१.११.२०२१ चा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) या कार्यक्रमामध्ये सर्व गरोदर माता, ६ महिन्यापर्यंतच्या 
स्तनदा माता तसेच सर्व आजारी बालके यांचा समावेश आहे. माता व बालकांना ९ गुणात्मक सेवा 
उपलब्ध करून देण्याची हमी या कार्यक्रमामध्ये देण्यात आलेली आहे. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत 
द्यावयाच्या सर्व सेवा बंधनकारक असून त्या सर्व सेवा मोफत द्यावयाच्या आहेत. या बाबी करताना 
मातेची स्वायत्तता, प्रतिष्ठा, भावना, सेवेची निवड करण्याचा अधिकार तसेच लाभार्थीने निवडलेल्या 
सेवांना प्राधान्य द्यावयाचे आहे. सुमन कार्यक्रमांतर्गत सुरक्षित गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या 
देखभालीला प्रोत्साहन देणे आणि सर्व आरोग्य सेवांची हमी लाभार्थ्यांसाठी देणे आवश्‍यक आहे. या 
सुविधा देण्यासाठी सुमन कार्यक्रमांतर्गत २०२१-२२ या वर्षासाठी निवड करण्यात आलेल्या १०३ 
संस्थांची यादी जाहीर करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वर्षासाठी सुमन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ३४ आरोग्य संस्थांची SUMAN 
Basic, १९ आरोग्य संस्थांची 8९1100 (Basic Emergency obstetric and New-Borne care) व ५० 
आरोग्य संस्थांची CEmOC (Comprehensive Emergency obstetric and New Borne care) संस्था 
SAT एकूण १०३ संस्थांची सुमन संस्था म्हणून केलेली निवड जाहिर करण्यासाठी सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


२. सुमन कार्यक्रमाचे ध्येय :- 

सुमन कार्यक्रमांतर्गत दयावयाच्या सेवा नाकारणे दखल पाञ आहे तसेच टाळता येण्याजोग्या 
कारणांमुळे होणारे माता व नवजात बालमृत्यु व आजार हे संपुष्टात येतील व प्रसूतीचा सकारात्मक 
अनुभव प्राप्त होईल हे या कार्यक्रमाचे ध्येय आहे. प्रसूतिपूर्व, प्रसूती व प्रसुती पश्‍चातचा कालावधी हे 
जिवनाचे महत्वपुर्ण घटनांचे टप्पे आहेत. या दरम्यान आलेले अनुभव हे महिलेला, बाळांना आणि 
त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रभावित करतात आणि त्याचे समाजावर महत्वाचे व दुरगामी परिणाम होतात. 


सुमन कार्यक्रमाची उद्दिष्टे :- 
१. कार्यक्रमांतर्गत सर्व लाभार्थींना उच्च दर्जाच्या वैद्यकिय व अत्यावऱ्यक सेवा व संदर्भ सेवा देणे. 


२. लाभार्थीला या कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध सोयीसुविधा यांची नियमित माहिती देण्यासाठी तसेच 
लाभार्थ्याच्या प्राप्त तक्रारींना त्वरीत प्रतिसाद देणारी प्रभावी आरोग्य सेवा प्रणाली निर्माण 
करणे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य संस्था तसेच विविध सामाजिक संघटना जसे स्वयंसेवी संस्था, 
स्वयंसहाय्यता गट, लोकप्रतिनिधी यांची १०० टक्के माता मृत्युच्या नोंदणीसाठी मदत घेणे व 
त्या मृत्युच्या अन्वेषणासाठी जनजागृती निर्माण करणे. 


४. आरोग्य सेवा पुरविणा-या सर्व कर्मचारी व अधिकारी याचे ज्ञान आणि कौशल्य बळकटीकरण 
करुन त्यांच्यामध्ये लाभार्थीच्या हक्काबाबत जागृती निर्माण करणे आणि त्यांना लाभार्थींना 
गुणात्मक सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 


५. आंतरविभागीय समन्वय साधण्यासाठी कृती योजना तयार करणे. 


६. सुमन कार्यक्रमाची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी व योजनेची ध्येय धोरणे ठरविणे, पर्यवेक्षण 
करणे आणि कार्यक्रमाच्या नियमित आढाव्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करणे. 


सुमन अंतर्गत आरोग्य संस्थांची निवड :-सुमन उपक्रमांतर्गतसार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये 
येणाऱ्या सर्व गर्भवती महिला/नवजात बालकांना आवश्यक आरोग्य सेवा मोफत देण्यात येणार आहेत. 
सर्व आरोग्य संस्थामध्ये उपलब्ध संसाधनांच्या आणि सेवाच्या आधारे सेवा हमी पॅकेजनुसार SUMAN 
Basic, SUMAN 88101९0 and SUMAN 08110९0या प्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः YAA- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


७ ५० आरोग्य संस्थांची CEMONC स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये जिल्हा/ स्त्री रुग्णालयेतसेच प्रथम संदर्भ सेवा केंद्रे यांचा समावेश आहे. 

७ १९ आरोग्य संस्थांची BEMONC स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली आहे. 
त्यामध्ये प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र नसलेल्या काही उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालये यांचा समावेश आहे. 

७ 38 आरोग्य संस्थांची Basic Suman स्तरावरील संस्थामध्ये निवड करण्यात आली 
आहे. PHC चा समावेश आहे. 


केंद्र शासनाकडून याबाबत मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्यानंतर वरील निवडलेल्या संस्थांचे 
अंशत: किंवा पुर्ण NQAS (National quality assurance standards) प्रमाणीकरण सहा महिन्याच्या 
आत करणे बंधनकारक आहे. सर्व नामांकित सुमन अनुपालन सुविधांमध्ये आयपीएचएसच्या 
नियमानुसार आवश्यक मनुष्यबळ आणि सर्व आवश्‍यक आरोग्य सेवा सुविधा असणे आवश्‍यक आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०४१२५२३८१३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78fl 1c 


e6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6 
A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DC 


BFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO. 


Date: 2022.03.04 16:11:53 +05'30' 


(वि. ल. लहाने ) 
सह सचिव » महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, (१) व (२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१४) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 
१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
१६) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१७) सर्व जिल्हाधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
१९) संचालक-१ व २, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई / पुणे. 
२०) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संशोधन, मुंबई 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
२३) अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये (आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत) 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवडनस्ती (कुटुंब कल्याण) 


द 
9 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः YAA- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


१) BASIC SUMAN स्तरावरील “सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था- 


SUMAN facilities list - 2021-22 


| sr. No. | No. | spistricts | Type Facility Level 
1 Ahmednagar PHC Walaki Basic 
2 Akola PHC Danapur Basic 
3 Amravati PHC Ghuikhed Basic 
| 4 | Aurangabad PHC PHC Waluj Basic 
5 Beed PHC Kada Basic 
| 6 | Bhandara PHC PHC Pahela Basic 
7 Buldana PHC Chandol Basic 
| 38 | Chandrapur PHC Durgapur Basic 
| 9 | Dhule PHC Nardana Basic 
10 Gadchiroli PHC Bhendala Basic 
11 Gondia PHC KATI Basic 
12 Hingoli PHC Girgaon Basic 
13 Jalgaon PHC Wakadi Basic 
14 Jalna PHC Khasgaon Basic 
15 Kolhapur PHC Sarud Basic 
16 Latur PHC Handerguli Basic 
17 Nagpur PHC Sawargaon Basic 
18 Nanded PHC Panshewdi Basic 
19 Nandurbar PHC ZAPI Basic 
20 Nashik PHC Mulvad Basic 
21 Osmanabad PHC Mangrul Basic 
22 Palghar PHC Parali Basic 
23 Parbhani PHC Mahatpuri Basic 
24 Pune PHC Talegaon Dhamdhere Basic 
25 Raigad PHC Nagothane Basic 
26 Ratnagiri PHC Shiposhi Basic 
27 Sangli PHC Kawthepiran Basic 
28 Satara PHC Bavdhan Basic 
29 Sindhudurg PHC Sateli Bhedshi Basic 
30 Solapur PHC Agalgaon Basic 
31 Thane PHC Shenwa Basic 
32 Wardha PHC Sahur Basic 
33 Washim PHC Kasola Basic 
34 Yavatmal PHC shambalpimpri Basic 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


2) BEMOC स्तरवरील “सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था- 


SUMAN facilities list- 2021-22 


| 5.०. | No. | ——sistricts | Type Facility Level 
1 CHC Kannad BemOc 
Aurangabad — 
2 CHC Bidkin BemOc 
3 Beed CHC Manjlegaon BemOc 
| 4 | Jalgaon CHC Pachora BemOc 
5 CHC Ahmedpur BemOc 
Latur 
| 6 | CHC Murud BemOc 
7 Nanded CHC Naigaon BemOc 
ee | CHC Dhadgaon BemOc 
Nandurbar 
| 9 | CHC Akkalkuwa BemOc 
10 CHC Nandgaon BemOc 
11 Nashik CHC Yeola BemOc 
12 CHC Vani BemOc 
13 Parbhani CHC Jintur BemOc 
14 Pune CHC Junnar BemOc 
15 Solapur CHC Akkalkot BemOc 
16 Thane CHC Murbad BemOc 
17 CHC Digras BemOc 
18 Yavatmal CHC Arni BemOc 
19 CHC Umarkhed BemOc 


3) CeMoc स्तरवरील “सुमन” अंतर्गत आरोग्य संस्था- 


SUMAN facilities list- 2021-22 


| 5.०. | No. | sCDistricts Type Facility Level 
1 CHC Akole CeMoc 
Ahmednagar 
2 RH Sangamner CeMoc 
3 CHC Churni RH CeMoc 
Lae | RH Nandgaon Khandeshwar CeMoc 
RH 
Dhamangaon Railway C 
5 कण्या RH RH eMoc 
| 6 | RH Teosa RH CeMoc 
Amravati District 
7 WH Women Hospital CeMoc 
Amravati 
= Br Aurangabad SDH Sillod CeMoc 
| 9 | Beed DH District Hospital Beed CeMoc 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः YAA- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


10 SDH Georai CeMoc 
11 CHC Ashti CeMoc 
12 SDH Sakoli CeMoc 
Bhandara 
13 RH Mohadi CeMoc 
14 DH DH Buldana CeMoc 
15 SDH GH Khamgaon CeMoc 
Buldana 
16 SDH SDH Shegaon CeMoc 
17 CHC R H Chikali CeMoc 
18 Chandrapur CHC Ballarpur CeMoc 
19 Gadchiroli SDH Kurkheda CeMoc 
20 Gondia CHC Rajegaon CeMoc 
21 Hingoli DH DH Hingoli CeMoc 
22 SDH Chopda CeMoc 
Jalgaon 
23 CHC Amalner CeMoc 
24 alas WH District Women Hospital CeMoc 
Jalna 
25 Kolhapur SDH Kodoli CeMoc 
26 Nagpur SDH Kamptee CeMoc 
27 Nandurbar DH Nandurbar CeMoc 
28 DH District Hospital Nashik CeMoc 
29 Noshik CHC WCH Malegaon CeMoc 
30 SDH Kalwan CeMoc 
31 Osmanabad CHC र ती य CeMoc 
India 
32 SDH Dahanu CeMoc 
Palghar 
33 SDH SDH Kasa CeMoc 
34 SDH Sailu CeMoc 
Parbhani i 
35 WH Women hospital CeMoc 
Parbhani 
36 CHC Saswad CeMoc 
37 RH RH Ghodegaon CeMoc 
38 SDH Daund CeMoc 
Pune 
39 CHC Narayangaon CeMoc 
| 40 | SDH Bhor CeMoc 
41 SDH Indapur CeMoc 
42 DH Alibag CeMoc 
43 Raigad SDH SDH Karjat CeMoc 
44 SDH SDH Mangaon CeMoc 
45 Ratnagiri DH Dime HOE ual CeMoc 
Ratnagiri 
| 46 | Sindhudurg CHC Vaibhavwadi पवी त 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुमन- २०२१/प्र.क्र. ४८३(भाग-२)/ कु.क. 


47 CHC Mangalvedhe CeMoc 
Solapur 

| 4g CHC Wadala CeMoc 

| 49 | Wardha SDH Hingnghat CeMoc 

50 Washim RH Karanja CeMoc 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


